सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील 

७ उद्दिष्टांचे सुधारीत अंदाजाच्या मर्यादेत 
उर्वरित कालावधीसाठी निधीचे वितरण 
विमानचालन संचालनालय, मुंबई 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र.बीयुडी १६२०/प्र.क्र.ई६१/२८-अ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २५ मार्च, २०२१. 


वाचा:- १)शासन निर्णय समक्रमांकित दिनांक ८/५/२०२०, १४/७/२०२०, 
११/९/२०२०, २८/१०/२०२०, २७/१/२०२१, २४/२/२०२१ 
२) शासन निर्णय क्र.शासन निर्णय क्र.बीयुडी-१६२०/प्र.क्र.६३/२८-अ, 
दिनांक २७/११/२०२० 
३) शासन परिपत्रक, वि.वि. क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, 
दिनांक १५/३/२०२० 
प्रस्तावना :- 
विमानचालन संचालनालयाच्या २०७० ०१५६ या लेखाशिर्षाखाली संदर्भ क्र.१ अन्वये 
०१-वेतन,०६- दूरध्वनी व वीज, ११- देशांतर्गत प्रवास , १४ भाडेपट्टी व कर व ११ देशांतर्गत 
प्रवास खर्च या उद्दिष्टांकरीता निधी वितरीत करण्यात आला आहे. तसेच संदर्भ क्र.२ अन्वये 
१४ भाडेपट्टी व कर, ११ देझांतर्गत प्रवास व ५१ मोटार वाहने या उद्दिष्टांकरता निधी वितरीत 
करण्यात आला आहे. आता वित्त विभागाच्या दिनांक १५/३/२०२१ च्या शासन परिपत्रकान्वये 
अन्वये सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील उर्वरित कालावधीकरीता सुधारीत अंदाजाच्या 
मर्यादेत मंजूर तरतूदीचे लेखाशिर्ष निहाय वाटप करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय :- 


दिनांक १५/३/२०२१ च्या शासन परिपत्रकानुसार “ मागणी क्र.ए-४, लेखाशिर्ष २०७० 
इतर प्रशासनिक सेवा (co) (११४ परिवहन साधनांची खरेदी व परिरक्षण (00) (०२) 
विमानचालन सल्लागार महाराष्ट्र शासन ( २०७० ०१५६ )” अन्वये सन २०२०-२१ या आर्थिक 
वर्षातील उर्वरित कालावधीकरीता विमानचालन संचालनालयास खालील विवरणपत्रामध्ये ७ 
उद्दिष्टांतर्गत खर्चाकरिता एकूण रु.२,८६,७९,५५०/- (अक्षरी रूपये दोन कोटी शाहाऐंशी लाख 
एकोणऐंशी हजार Waal पन्नास फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी १६२०/प्र.क्र.६१/२८-अ 


(रु.हजारात) 
मागणी उदिष्ट वित्तीय वर्षे २०२०-२१ चे | सन २०२०-२१चे । सुधारीत अंदाजाच्या 
क्र अर्थसंकल्पीय तरतूद | सुधारीत अंदाज | मर्यादेत वित्त विभागाने 
वितरीत केलेली तरतूद 
ए-४ | वैतन ३,५६,१५ ३,५६,१५ ३५,६२.२५० 
०६ दुरध्वनी व वीज 4,00 2,40 | 00 
११ देशांतर्गत प्रवास २४,८१ २३,३० १८,३३.८०० 
१३ कार्यालयीन खर्च २५,३० १२, ६५ ५,०६ 
१४ भाडेपट्टी व कर ६२,३० ६२,3३० १५,५७.५०० 
५१ मोटार वाहने ४,०० २,०० १,६० 
२४ पेट्रोल तेल व २,६२,०० २,६२,०० २,०९, ६० 
वंगण 
एकूण ३,८३,४१ ३,६४,७५ २,८६,७९.५५ 


२. सदर खर्च मासिक निधी वितरण प्रणालीच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदी 
एवढाच मर्यादित ठेवावा व विवक्षीत बाबींवरच खर्च करण्यात यावा. तसेच खर्चाचा प्रगती अहवाल 
प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत शासनास सादर करावा. त्याचप्रमाणे वित्त विभागाच्या दिनांक 
94/3/2029 च्या परिपत्रकातील संबधित अटींचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


३. सदर खर्चासाठी उप संचालक विमानचालन संचालनालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून व संचालक, विमानचालन संचालनालय, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. 


४. यास्तव सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील उर्वरित कालावधीसाठी रु.२,८६,७९,५५०/- 
(अक्षरी रूपये दोन कोटी शाहाऐंशी लाख एकोणएऐंशी हजार UAT पन्नास फक्त) इतक्या अनुदानाची 
रक्‍कम विमानचालन संचालनालयास वितरीत करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 2029032494040R9900 असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Mahesh Kisan = 
Wavhal zs = 
(म.कि.वाव्हळ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. संचाळक/ उप संचालक, विमानचालन संचालनालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी १६२०/प्र.क्र.६१/२८-अ 


२. महाळेखपाल (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

४. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

५. सामान्य प्रशासन विभाग / कार्या.२५, मंत्रालय, मुंबई. 

६. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


